वित्तीय अधिकाराचे प्रत्यायोजन. 


महाराष्ट्र शासन 
दिव्यांग कल्याण विभाग 
शासन आदेशा: खरेदी -२०२३/प्र.क्र. ५१/दि.क.-१ 
३१, 32, ३५ए, मित्तल टॉवर, ए-विंग, तिसरा मजला, 
बॅरीस्टर रजनी पटेल मार्ग, नरीमन पॉईंट, मुंबई-०२१. 
दिनांक: १६ नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा: शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि. १७ एप्रिल, २०१५., 


कार्यालयीन आदेशा 

वित्तीय अधिकार नियमपुस्तीका, १९७८ च्या भाग, पहिला उप विभाग, दोन मधील नियम २ व ७ 
अन्वये महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम, १९६५ मधील नियम-१९ च्या परिशिष्ट-४ मधीळ आकस्मिक बाबी 
वरील स्वत:च्या कार्यालयासाठी प्रतिवर्षी ५ लक्ष पर्यंत खर्च करण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागास 
देण्यात आलेले आहेत. सदर नियमाच्या अट क्र. ३ मध्ये संबंधित कार्यालयाचे प्रशासन शाखेचे प्रभारी 
उपसचिव / सहसचिव यांना प्रशासकीय विभाग हे अधिकार पुन:प्रदान करु Meo अशी तरतूद करण्यात 
आलेली आहे. सदर तरतुदीस अनुसरुन Sad प्रशासकीय विभागाचे वित्तीय अधिकार प्रशासन झाखेचे 
प्रभारी सह/ उप सचिव, दिव्यांग कल्याण विभाग, मंत्रालय यांना पुन:प्रदान करण्यात येत आहेत. 
2. सदर आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२३१११६१५५७३०१२३५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAJESH BHASKAR GAIKWAD 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=PERSONS WITH DISABILITIES WELFARE DEPARTMENT, 
RAJ ES H B H AS KA R 2.5.4.20=5b1378a498cdff3fdd9ea5370b7 | fae3eca97e85924 

d0e443758ade5{0221f9a, postalCode=400032, 

st=Maharashtra, 


G Al KWA D serialNumber=26E171£C96C63F6333217D12FB6DA1C5A800 
CE18A7A6FDS59ABF 1 9B8ED3F02A91, cn=RAJESH BHASKAR 
GAIKWAD 
Date: 2023.11.16 15:58:01 +05'30' 
(रा.भा.गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. प्रधान महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई., 

२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (रोख शाखेमार्फत)., 

३. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई., 

४. सचिव (दिव्यांग कल्याण) यांचे स्वीय सहायक, दिव्यांग कल्याण विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-४०० ०२१., 

५. उप सचिव (दि.क.-१व२?) यांचे स्वीय सहायक, दिव्यांग कल्याण विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-४०० ०२१., 

६. कक्ष अधिकारी, (रोख शाखा), दिव्यांग कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०२१., 

७. निवडनस्ती/दि.क.-१. 


